खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 
शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन बँक खात्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांकः वेतन २७२०/प्र.क्र.९६/टिएनटी-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

तारीख: १९ डिसेंबर, २०२३. 

वाचा - 
शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक : संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१४१/२०१९/कोषा प्रश्ञा-५, दि.८/१०/२०२०. 


प्रस्तावना - 
शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन बँक खात्याशी संलग्न अशा अपघात विमा 


विषयक लाभ आधारीत योजना विविध बँकाकडून राबविण्यात येत आहेत. वेतन खात्याशी संलग्न असणाऱ्या 
अपघात विमा विषयक विविध योजना अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक फायद्याच्या आहेत. 
त्याकरीता बँकाकडून कोणतेही वेगळे शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे काही राष्ट्रीयकृत बँकाकडून प्राप्त 
State Government Salary Package (SGSP) अंतर्गत विमा योजनांचा लाभ मिळण्यासंदर्भात 
अधिकारी/कर्मचारी यांना वित्त विभागाने शासन परिपत्रक दिनांक ८/१०/२०२० अन्वये अवगत केलेले आहे. 

तसेच बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक 
/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदानाबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. 
२०३९/२०१७ व रिट याचिका क्र. १७५/२०१८ झाल्या होत्या. सदर याचिकांमध्ये दि. ९.२.२०१८ रोजीच्या 
आदेशान्वये शाळा व शाळामधील शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांचे वैयक्तिक खाते अन्य बँकेत 
उघडण्याचे स्वांतंत्र्य राहील, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

उपरोक्त बाब मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अवगत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक - 


वित विभागाच्या दिनांक ८/१०/२०२० च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीयकृत बँकाकडून WET State 
Government Salary Package (SGSP) अंतर्गत अपघात विमा योजनेच्या विविध लळाभाबाबत माहिती दिलेली 


आहे. सदर माहिती खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयात शिक्षक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वेतन २०२०/प्र.क्र.९६/टिएनटी-३ 
व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि. 


९.२.२०१८ रोजीच्या आदेझानुसार मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व 
अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँक खाते त्यांच्या इच्छेनुसार राष्ट्रीयकृत 
बँकेत किंवा कोअर बँकिंग असलेल्या अन्य बँकेत उघडण्याचे स्वातंत्र्य राहील. 

२. तसेच आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी यांचे मेन Yo अकाऊंट (पार्किंग अकाऊंट) वित्त विभागाने 
मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा अन्य बँकेत उघडावे. 


3 सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२०१११३१५९१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
TUSHAR VASANT oe 


e€8918118634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

M A H AJ A N serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233 
682613F7B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR 
VASANT MAHAJAN 
Date: 2023.12.20 11:12:23 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई, 
५. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई, 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
७. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
११. सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक, 
१२. सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक), 
१३. निवड नस्ती-टिएनटी-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


